राखीव वनाचे सर्व्हेक्षण, जमाबंदी व सिमांकन 
योजनेचा सन २०२१-२२ करिता निधी वितरीत 
करण्याबाबत.. (४४०६-००५३) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एस-१०/२०२१/प्र.क्र.४४१/फ-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा :- 

१. अपर प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) यांचे पत्र क्र.-कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र 
/प्र.क्र.२१/९०/२०२१-२२, दिनांक २२.०६.२०२१. 

२. शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ७.०७.२०२१ व दिनांक २०.१०.२०२१. 

३. अपर प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) यांचे पत्र क्र.-कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र 
/प्र.क्र.२१/३२४/२०२१-२२, दिनांक १०.११.२०२१. 

४. अपर प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) यांचे पत्र क्र.-कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र 
/प्र.क्र.२१/३७९/२०२१-२२, दिनांक ६.१२.२०२१. 

५. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २९.०७.२०२१, 
दिनांक १४.१०.२०२१. व दिनांक २८.०१.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


"राखीव वनाचे सर्व्हेक्षण, जमाबंदी व सीमांकन" (४४०६ ००५३) या राज्य योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ 
साठी एकूण रु. १५००.०० लक्ष इतका निधी नियतव्यय अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. 
२. मौजे मरोळ, मरोशी, आरे व गोरेगाव येथील राखीव वन म्हणून घोषीत क्षेत्राच्या सर्व्हेक्षण व सिमांकन 
करण्याकरिता, नगर भूमापन क्रमांकाची मोजणी फी अदा करण्यासाठी आवश्यक रु. १९४.८५ लक्ष निधी 
उपलब्ध करुन अर्थसंकल्प प्रणालीवर (BDS) वितरीत करण्याचा प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी दिनांक २२.०६.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर 
केला होता. सदर कामासाठी आवश्‍यक रु. १९४.८५ लक्ष निधी या विभागाच्या दिनांक ७.०७.२०२१ व दिनांक 
२०.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. 


३. आता, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी त्यांच्या 
संदर्भ क्र. ३ व ४ च्या पत्रान्वये वनक्षेत्राभोवती संरक्षण भिंत व पिलर्स बांधकामासाठी ठाणे, पुणे व चंद्रपूर 
(ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प) वनवृत्तासाठी आवश्‍यक एकूण १११२.२१ लक्ष निधी उपलब्ध करुन अर्थसंकल्प 
प्रणालीवर (805) वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक १४.१०.२०२१ अन्वये सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या प्रथम 
नऊ महिन्याच्या कालावधीसाठी (डिसेंबर, २०२१ पर्यंत) अनिवार्य खर्चाच्या निधी वितरण / खर्चाची मर्यादा ७५ 
टक्के इतकी विहीत करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२१/प्र.क्र.४४१/फ-३ 


आता, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक २८.०१.२०२२ अन्वये राज्याच्या अर्थ व्यवस्थेस गती 
देण्यासाठी प्रशासकीय विभागांस भांडवली लेख्यातील कार्यक्रम व अनिवार्य खर्चाच्या बाबींसाठी १०० टक्के 
निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 
५. आता, या योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित असलेल्या रु. १५००.०० लक्ष (०२ मजूरी- रु. २५५.०० लक्ष, 
२७-लहान बांधकामे- रु.३१५.०० लक्ष व ५३ मोठे बांधकामे - रु. ९३०.०० लक्ष) निधीपैकी वित्त विभागाच्या 
अर्थसंकल्पिय प्रणालीवर रु. ७५०.०० लक्ष (०२ मजूरी- रु. १२७.५० लक्ष, २७-लहान बांधकामे- रु. १५७.५० 
लक्ष व ५३ मोठे बांधकामे - रु. ४६५.०० लक्ष) निधी उपलब्ध आहे. त्यापैकी एकूण रु. १९४.८५ लक्ष (०२ मजूरी- 
रु. ३७.३५ लक्ष, २७-लहान बांधकामे- रु.१५७.५० लक्ष) यापूर्वी वितरीत करुन खर्च केला असून सद्य:स्थितीत 
उर्वरित एकूण रु. ५५५.१५ लक्ष (०२ मजूरी- रु. ९०.१५ लक्ष व ५३ मोठे बांधकामे - रु. ४६५.०० लक्ष) निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 

सन २०२१-२२ करिता "राखीव वनाचे सर्वेक्षण, जमाबंदी व सिमांकन" (४४०६ ००५३) या योजनेअंतर्गत 
एकूण रु. १५००.०० लक्ष निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. सद्य:स्थितीत या योजनेअंतर्गत वित्त 
विभागाद्वारे अर्थसंकल्पिय प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध एकूण रु. ५५५.१५ लक्ष (०२ मजूरी- रु. ९०.१५ 
लक्ष व ५३ मोठे बांधकामे- रु. ४६५.०० लक्ष) इतका निधी पुढील तपशिलानुसार तसेच अटींच्या अधीन राहून 
खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. वनवृत्त कामाचा तपशिल प्रस्तावित वितरीत 
रक्‍कम (लक्ष) | रक्‍कम (लक्ष) 
षि ठाणे ठाणे वन विभागातील मौ. पारसिक, कळवा, मुंब्रा, | ८९२.६७ ४३४.३९ 
कौसा येथील वनक्षेत्राभोवती आर.सी.सी. भिंतीचे 
बांधकाम करणे.. 
२ ताडोबा- Creation of 1/5 boundary Pillers & Fixing Work २०.७६ २०.७६ 


अंधारी व्या a) Type - I Piller 153 Nos @ 11329/- 
अंधारी : per piller net Rs. 17.33 lakhs. 
प्रकल्प, ७) Type - II Piller 60 Nos @ 5715/- 


चंद्रपूर per piller net Rs. 3.43 lakhs. 
3 पुणे वनक्षेत्राभोवती आर.सी.सी. संरक्षण भिंतीचे | १९८.७८ १००.०० 
बांधकाम करणे. 
एकूण १११२.२१ ५५५.१५ 


१) ज्या प्रयोजनासाठी खर्चास मंजूरी देण्यात आली आहे, त्याच प्रयोजनावर निधी खर्च करण्यात यावा. 

२) यामध्ये कोणत्याही प्रकारची वित्तिय अनियमितता होणार नाही, याची पुरेपूर दक्षता घेण्यात यावी. 

३) वित्त विभागाने दिनांक ११/७/२००१ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या वित्तिय मर्यादा 
यापुढेही लागू राहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२१/प्र.क्र.४४१/फ-३ 


४ सदर मान्यता ही सन २०२१-२२ या कालावधी करिताच देण्यात येत आहे. 

५) सदर बांधकाम करताना वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० चा भंग होणार नाही, याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 

६) खर्चाच्या अनुषंगाने उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 


२. सदर खर्च हा मागणी क्रमांक- सी-१०, ४४०६ वनीकरण व वन्यजीवन यावरील भांडवली खर्च राज्य 
योजनांतर्गत योजना वनाचे सर्वेक्षण, जमाबंदी व सिमांकन (४४०६-००५३) या शीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व 
सन २०२१-२२ मध्ये मंजूर अर्थसंकल्पित अनुदानातून भागविण्यात यावा. निधी खर्च करताना वित्त विभागाने 
मासिक निधी विवरणपत्र तसेच इतर बाबतीत दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा झासन निर्णय क्रमांक वि.अ.प्र.-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम/ 
भाग-२, दिनांक १७/४/२०१५ भाग पहिला उप विभाग-३ परिच्छेद २७ (२) अन्वये विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२१४१५१३१८०३१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by GAJENDRA PRAKASH NARWANE 


clasp ee णा 
PRAKASH NARWANE ‘i sae 
(गजेंद्र नरवणे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


प्रत :- 
१) प्रधान मुख्य वनसर रक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) Ud), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


५) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पुर्व नागपूर. 

६) मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.), ठाणे / पुणे. 

७) वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर. 

८) मुख्य वनसंरक्षक (भूमी अभिलेख कक्ष), नागपूर 

९) उप वनसंरक्षक, ठाणे 

१०) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
११) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२१/प्र.क्र.४४१/फ-३ 


१२) वित्त विभाग, व्यय १०/ अर्थसं-४ मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

१३) कार्यासन अधिकारी (फ-२) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४) कार्यासन अधिकारी, ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१५) निवडनस्ती, कार्यासन (फ-३), म.व.व.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


